अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे 
यांच्या अधिपत्याखालील रायगड पाटबंधारे 
विभाग, कोलाड अंतर्गत लघु पाटबंधारे उपविभाग, 
माणगांव व पाटबंधारे बांधकाम उपविभाग, कोलाड 
या कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील 
एकूण ३६ पदांना दिनांक ०१.०९.२०२१ ते दिनांक 
२८.०२.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ मंजुर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मुदवा-२०२१/(प्र.क्र.२०९/२१)/खारभूमी 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- २२ सप्टेंबर, २०२१ 


पहावे :- 
१) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग, क्रमांक -मुदवा-२०२१ /(प्र.क्र.८७/२१)/खारभूमी, 
दिनांक ०८.०३.२०२१. 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक -पदनि-२०१६ /प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक १०.०८.२०२१. 
3) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोंकण प्रदेश, मुंबई या कार्यालयाचे क्र.मुअ/जसंविकोप्र/आ- 
५(१/३०७७, दिनांक ०३.०९.२०२१ रोजीचे पत्र व सहपत्र 
प्रस्तावना :- 


अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे यांच्या अधिपत्याखालील रायगड पाटबंधारे विभाग, 
कोलाड अंतर्गत लघु पाटबंधारे उपविभाग, माणगांव या कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १८ व 
पाटबंधारे बांधकाम उपविभाग, कोलाड या कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १८ पदे असे एकूण ३६ 
पदांना संदर्भ क्र.१ येथील दिनांक ०८.०३.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिनांक ०१.०३.२०२१ ते दिनांक 
३१.०८.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ मंजूर करण्यात आली होती. त्यानुसार सदर ३६ पदांना दिनांक ३१.०८.२०२१ च्या 
पुढे मुदतवाढ मंजूर करण्याबाबत संदर्भ क्र.३ च्या पत्रान्वये प्रस्ताव सादर केला आहे. वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.२ 
येथील दिनांक १०.०८.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयास अनुसरुन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 
अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे यांच्या अधिपत्याखालील रायगड पाटबंधारे विभाग, 

कोलाड अंतर्गत लघु पाटबंधारे उपविभाग, माणगांव या कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १८ व 
पाटबंधारे बांधकाम उपविभाग, कोलाड या कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १८ पदे अशा एकूण ३६ 
पदांना सोबतच्या परिशिष्ट "अ" येथे दर्शविल्याप्रमाणे पुढील अटीच्या अधीन राहून दिनांक ०१.०९.२०२१ ते दिनांक 
२८.०२.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 

अ) नियत अस्थायी पदे ६ महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नसावी. 

ब) नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे ही दिनांक ०६.०२.२००३ च्या शासन निर्णयान्वये मंजूर सुधारित 

आकृतीबंधानुसार ४५२९७ पदांच्या मर्यादेत असावीत. 


2. वरील कार्यालयांच्या आस्थापनेवर होणारा खर्च "मागणी क्रमांक आय-३ लेखाजीर्ष २७०१ मोठे व मध्यम 
पाटबंधारे, ८०-सर्वसाधारण, (००१) संचालन व प्रशासन, (०४) परिरक्षण आस्थापना (०४)(०५) अधीक्षक अभियंता, 
ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे (अनिवार्य)(२७०१ ४१९९)" या लेखाशिर्षाखाली टाकून तो मंजूर करण्यात आलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा-२०२१/(प्र.क्र.२०९/२१)/खारभूमी 


३.  हाझासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक -पदनि-२०१६ /प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक १०.०८.२०२१ नुसार 
प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२१०९२२१२२७१९३९२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by SUSHMA RAJEEV KUDAL 
DN: CN = SUSHMA RAJEEV KUDAL, C = IN, 
S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 


सहपत्र :- परिशिष्ट "अ " SUSHMA 
RAJEEV KUDAL णा 


(सुषमा कुडल) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
२. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर. 
३. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 
४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे. 
५. अवर सचिव (आ. पु.क.), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई- 32. 
६. वित्त विभाग (व्यय-१२) मंत्रालय, मुंबई ३२. 
७. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प-१९), मंत्रालय, मुंबई ३२. 
८. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण प्रदेश, मुंबई 
९. कार्यकारी अभियंता, रायगड पाटबंधारे विभाग, कोलाड 
१०. कार्यासने, अर्थ-२/आ(प्रशि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. खारभूमी कार्यासन (संग्रहार्थ). 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदवा-२०२१/(प्र.क्र.२०९/२१)/खारभूमी 


परिशिष्ट - "अ 
(शासन निर्णय क्र मुदवा-२०२९/प्र.क्र.२०९/खारभूमी, दि. २२ सप्टेंबर, २०२१ चे सहपत्र) 


अ.क्र | कार्यालयाचे | पदनाम पदसंख्या 
(१) (२) (३) (४) 
(९) | रायगड पाटबंधारे विभाग, १) उप अभियंता 
कोलाड अंतर्गत पाटबंधारे २) कनिष्ठ अभियंता/शाखा अभियंता डु 
बांधकाम उपविभाग, कोलाड ।३३वरिष्ठ लिपिक १ 
४) कनिष्ठ लिपीक/टंकलेखक 3 
५) अनुरेखक g 
६) स्थापत्य अभियांत्रिको सहायक ¥ 
७) वाहन चालक र 
८) शिप 8 
९) चोको १ 
एकूण शट 
(२) | रायगड पाटबंधारे विभाग, १) उप अभियंता 
कोलाड अंतर्गत लघु पाटबंधारे | २) कनिष्ठ अभियंता/शाखा % 
उपविभाग, माणगाव अभियंता 
३) स्थापत्य अभियांत्रिको सहायक डु 
४) वरिष्ठ लिपिक g 
५) कनिष्ठ लिपीक/टंकलेखक 3 
६) अनुरेखक g 
७) वाहन चालक 
८) शिप ड्‌ 
९) चौको १ 
एकूण १८ 


एकूण (९) + (२) ३६ 


igitally signe d by SUSHMA RAJEEV KUDA\ 
0, = 


SUSHMA RAJEEV DN: CN = SUSHMA RAJEEV KU 
MAHARASHTRA, OU = WATER RESOURCES 
KU DAL Dt 09.2: 05'30' 


( सुषमा कडल ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


